महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धिपत्र AD. कल्याण-०२१९/प्र.क्र.१४१ /पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०१९. 


विषय :- शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. कल्याण-०२१९/प्र.क्र.१४१/पोल-७, दिनांक १७ 
जून २०१९, यामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचाळक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ २८ / ६९०९/ 
पो.क्री.निधी/२६९/२०१७, दिनांक २५.०९.२०१९. 


शुद्धिपत्र. 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. कल्याण-०२१९/ प्र.क्र.१४१/ पोल-७, दिनांक १७ जून 
२०१९, यामधील परिच्छेद ४ नंतर पुढील प्रमाणे परिच्छेद ४क समाविष्ट करण्यात येत आहे:- 


“&क. याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की, उक्त उपशीर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक 
(Abstract Bill) प्रलंबित नाही.” 


२. हे शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१११६४४४१९६२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SWAPNIL ls 

GOPAL BORSE & a 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


swapnil.borse @nic.in 


प्रति, 
TART महासंचालक, 
म.रा., मुंबई. 


प्रत- 

१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४) प्रधान महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्र क्रमांकः कल्याण-०२१९/प्र.क्र.१४१/पोल-७ 


५) महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
६) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


